जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम 

जलस्वराज्य. २ कार्यक्रमांतर्गत कार्यक्रम 
कालावधीपुरती निर्माण केलेल्या पदांना 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०३२०/ प्र.क्र.४८/ पापु-११ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकुल इमारत, ७ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई- ०१ 
तारीख: ३०मार्च, २०२० 
वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांक : ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र. डब्ल्युबीपी-१०९४/सी.आर-८३१/४१ 
अ, दिनांक १५.०६.१९९४. 

) शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-२००४/प्र.क्र.३८३५/पापु-११, दिनांक ०७.०६. २००४. 
) शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-१२१३/ प्र.क्र. २००/पापु-११, दिनांक ०४.०१.२०१४. 
) शासन निर्णय क्रमांकः जस्वप्र-०११४/ प्र. क्र.०५/ पापु-११, दि.- ०६.०२.२०१४. 
) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जस्वप्र-०११४/प्र. क्र.०६/पापु-११, दि. -०७.०२.२०१४. 
) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जस्वप्र-०११४/प्र. क्र. ३३/ पापु-११, दि. -१०.०२.२०१४. 
) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जस्वप्र-०११४/प्र. क्र. २८/ पापु-११, दि. -१०.०२.२०१४ . 
) शासन निर्णय क्रमांकः शा.नि. क्र. जस्वप्र-०११४/प्र. क्र. 38/ पापु-११, दि. -१७.०२.२०१४. 
) शासन निर्णय क्रमांकः जस्वका-२/०११६/ प्र.क्र.०४/पापु-११, दिनांक १८.०४.२०१६. 


प्रस्तावना 
राज्यात २०१४ ते २०२० या कालावधीमध्ये जागतिक बँक अर्थसहाय्यित पाणी पुरवठा व स्वच्छता 


विभागांतर्गत जलस्वराज्य-२ (महाराष्ट्र ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता प्रकल्प) या कार्यक्रमाची 
अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी संदर्भाधीन क्र. ३ ते ८ येथील 
शासन निर्णयांन्वये कार्यक्रम काळावधीपुरती पदनिर्मिती करण्यात आली होती. कार्यक्रमांतर्गत हाती घेण्यात 
आलेली कामे लवकरात लवकर पूर्णत्वास नेण्यासाठी व सदर कार्यक्रमांतर्गत निश्चित करण्यात आलेली 
Disbursement Linked Indicators ची पूर्तता करण्याच्या अनुषंगाने कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात 
आलेल्या पदांना दिनांक ३१ मार्च २०२० नंतर मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
जलस्वराज्य-२ या बाहय अर्थसहाय्यित पाणी पुरवठा व स्वच्छता कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकरिता 


शासन कार्यनियमावली प्रमाणे ज्या विषयाबाबतचे निर्णय मंत्री मंडळाने घ्यावयाचे आहेत ते सोडून इतर सर्व 


शासन निर्णय जस्वप्र-०३२०/ प्र.क्र.४८/ पापु-११ , दि. ३०.०३.२०२० 


विषयाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार तसेच विशेष तरतूदी करुन प्रकल्पाची अंमलबजावणी शीघ्र गतीने 
व्हावी याकरिता निर्णय घेण्याचे संदर्भाधीन क्रमांक १,२,३ व ९ मध्ये नमूद शासन निर्णयांनुसार गठीत शक्‍ती 
प्रदान समितीस प्रदान करण्यात आले आहेत. शक्‍ती प्रदान समितीची go वी बैठक दिनांक 94.02.2020 
रोजी सचिव (व्यय), वित्त विभाग तथा अध्यक्ष, शक्‍ती प्रदान समिती यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. 
सदर बैठकीमध्ये जलस्वराज्य-२ कार्यक्रम संपुष्टात येणार असल्याने कार्यक्रमांतर्गत कार्यक्रम 
कालावधीपुरती निर्माण करण्यात आलेल्या पदांना आवश्‍यक कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्याबाबत 
समितीने घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय 

जागतिक बँक अर्थसहाय्थित पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमांतर्गत 
संदर्भाधीन क्र. ३ ते ८ येथील शासन निर्णयांन्वये कार्यक्रम काळावधीपुरती निर्माण करण्यात आलेल्या 
प्रतिनियुक्‍तीवरील पदांना दिनांक ३० जून २०२० पर्यंत व सर्व कंत्राटी तत्वावरील पदांना दिनांक ३१ मे 
२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. मुदतवाढ दिलेल्या पदांचे विवरणपत्र 
सोबत परिशिष्ट १ ते ५ मध्ये देण्यात आले आहे. 
२. जलस्वराज्य-२ कार्यक्रमांतर्गत प्रतिनियुक्तीवरील पदांना पुढील ३ महीन्यांसाठी दिनांक ३० जून 
२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असून सदर प्रतिनियुक्‍्तीवरील अधिकारी/ कर्मचारी यांना 
आवर्यकतेनुसार दिनांक ३० जून २०२० पर्यंत संबंधित सक्षम प्राधिकारी मुदतवाढ देवू शकतील. 
३. जलस्वराज्य- २ कार्यक्रमांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या सर्व कंत्राटी पदांना पुढील २ 
महीन्यांसाठी दिनांक ३१ मे २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर कंत्राटी पदांवर कार्यरत 
असलेल्या सर्व उमेदवारांच्या सेवा दिनांक ३१.०३.२०२० रोजी संपुष्टात आणण्यात याव्यात. कार्यरत 
उमेदवार संबंधित पदावर काम करण्यास इच्छुक असल्यास आवश्यकतेप्रमाणे दिनांक २ एप्रिल अथवा 
त्यानंतरच्या दिनांकापासून संबंधित उमेदवारांच्या सेवा मार्च २०२० मध्ये घेत असलेल्या मासिक मानधनावर 
दिनांक ३१ मे २०२० पर्यंत घेण्यात याव्यात. कार्यरत उमेदवार काम करण्यास इच्छुक नसल्यास 


आवश्यकतेप्रमाणे संबंधित शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्या प्रमाणे नवीन भरती प्रक्रिया राबवावी. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय जस्वप्र-०३२०/ प्र.क्र.४८/ पापु-११ , दि. ३०.०३.२०२० 


४. सदर बाबीसाठी लागणारा निधी जलस्वराज्य - २ कार्यक्रमांतर्गत लेखाशीर्ष २२१५ ९३०७ 
याअंतर्गत मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून उपलब्ध केला जाईल. याबाबत जलस्वराज्य-२ 
कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात उप सचिव तथा प्रकल्प संचालक (सु.स.प्र.व्य.कक्ष) यांचे रिझर्व्ह बँक 
ऑफ इंडिया, मुंबई येथील स्वीय प्रपंजी खाते (PLA) क्र. ६१८४३५००१० मधील जमा रकमेमधून सदर निधी 
संबंधित यंत्रणांना उपलब्ध करण्यात येईल. 

५. सदरहू शासन निर्णय शक्‍ती प्रदान समितीस संदर्भाधीन क्रमांक १,२,३ व ९ येथील शासन 
निर्णयांन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार व शक्‍ती प्रदान समितीच्या दिनांक १५ फेब्रुवारी , 
२०२० रोजी संपन्न झालेल्या ६० व्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 202003271302167828 असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 
J aya nt Jayant Vasant 
Vasant Wani 
वि Date: 2020.03.30 
Wani 17:14:50 +05'30' 
(जयंत वाणी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत माहितीस्तव :- 
१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय जस्वप्र-०३२०/ प्र.क्र.४८/ पापु-११ , दि. ३०.०३.२०२० 


७, 
Gs 
र्‌. 


१७. 


मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य (सर्वी), महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 


. संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 


संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 


जिल्हाधिकारी (सवी. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 

उप सचिव (सवी/ मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मुंबई. 


१८. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था (वासो), बेलापूर, नवी मुंबई. 


१८. 


२५ 


मुख्य अभियंता, प्रादेशिक विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सवी. 
अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सवी. 


. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता), जिल्हा परिषद (सवी. 

. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सवी. 

. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सवी. 

. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (सवी. 

. पा.पु.व स्व. विभागातील सर्व पर्यवेक्षीय अधिकारी व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई. 


निवड नस्ती (कार्यासन पापु-११), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, बेलापूर, नवी मुंबई. 
निवड नस्ती (कार्यासन पापु-४, ५, ७, २०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय जस्वप्र-०३२०/ प्र.क्र.४८/ पापु-११ , दि. ३०.०३.२०२० 


परिशिष्ट-१ 
शासन निर्णय क्र.- जस्वप्र-०११४/ प्र. क्र.०५/ पापु-११, दि.- ०६.०२.२०१४ 
सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाकरिता कार्यक्रम कालावधीसाठी निर्माण करण्यात आलेली 
प्रतिनियुक्‍तीवरील / कंत्राटी पदे- 


अ.क्र पदनाम नदर पढ 
(प्रतिनियुक्ती) 

a वित्त नियंत्रक [= | 
२ | कार्यकारी अभियंता (प्रतिनियुक्ती / कंत्राटी) 1१ | 
3 | जल-भूवैज्ञानिक 1 Si 
४ | उप अभियंता (प्रतिनियुक्ती / कंत्राटी) PF १___| 
५ | वरीष्ठ लेखाधिकारी 1 ee 
६ | संनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ (प्रतिनियुक्ती / कंत्राटी) 02 कै. | 

कक्ष अधिकारी ॥_--__ 3] 

सहाय्यक लेखाधिकारी २ 
९ | सहाय्यक संनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ (प्रतिनियुक्ती / कंत्राटी) २ 
| 40] o| कनिष्ठ /शाखा अभियंता (प्रतिनियुक्ती / कंत्राटी) २ 
| 9a) लघुलेखक a 
q2| शिपाई a ae 

एकूण- (प्रतिनियुक्ती) १५ 

कंत्राटी 

es संपादणूक तज्ञ a a 
2 | fad ast a 
3 | पर्यावरणव्यवस्थापन तज्ञ a 
४ | ज्ञानव्यवस्थापनतज्ञ ie ae 
५ | समाज व्यवस्थापनतकज्ञ a a 
६ | व्यवस्थापन माहिती Woes तज्ञ १. Si 

माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ a अत 

लेखा सहाय्यक 1.__ an 
९ | सहाय्यक व्यवस्थापन माहिती प्रणाली तज्ञ a a 
| 40] of सहाय्यक माहिती ,शिक्षण ,संवाद तज्ञ i 
re ag q) सहाय्यकक्षमता बांधणी तज्ञ |. os) 
१२) निम्न व्यवसायी (डेटा एन्ट्री आपरेटर) 1१0 | ० 

एकूण- (कंत्राटी) २१ 

एकूण- (प्रतिनियुक्‍ती)-- कंत्राटी) ३६ 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय जस्वप्र-०३२०/ प्र.क्र.४८/ पापु-११ , दि. ३०.०३.२०२० 


परिशिष्ट-२ 
शा.नि. क्र.- जस्वप्र-०११४/प्र. क्र.०६/पापु-११, दि. -०७/०२/२०१४- 
सुधारणा सहाय्य व प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (३$2॥/५)-विशेष सनियंत्रण कक्ष (तांत्रिक) 


अक a मंजूर पदे 

क्र. पदाचे नाव गग की — 

| अधिक्षक अभियंता ॥ आ. || Pe 

२ कार्यकारी अभियंता 1. :औ. | 1-1 

३ उप अभियंता शकि ग Pe 

४ कनिष्ठ /शाखा अभियंता a ae | 

षु सहाय्यक लेखाधिकारी a हील || 1 - | 

g निम्न व्यवसायी २ 
एकूण ५ २ 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमध्ये संचालनालय स्तरावरील विशेष संनियंत्रण कक्ष 


ee मंजूर पदे 

क्र. पदाचे नाव वका —" 

lar | उपसंचालक ee P| 

२ जल-भूवैज्ञानिक a aa Le 

3 भौगीलिक माहिती प्रणाली तज्ञ Poste. ot शिक आशा 

४ सहाय्यक संनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ शिळा शिश शग 

4 निम्न व्यवसायी Poe = aa 
एकूण र ३ 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय जस्वप्र-०३२०/ प्र.क्र.४८/ पापु-११ , दि. ३०.०३.२०२० 


परिशिष्ट-३ 


(३) शा.नि. क्र. जस्वप्र-०११४/प्र. क्र. ३३/ पापु-११, दि. -१०/०२/२०१४ 
विभागीय आयुक्त कार्यालय स्तरावरील विभागीय समन्वय व संनियंत्रण कक्ष 


मंजूर पदे 
ae डच शात प्रतिनियुक्ती कंत्राटी 
"नि उप अभियंता (प्रति महसुल विभाग १) & | fj 
: सहाय्यक संनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ (प्रति महसुल विभाग poe : 
9) 
एकूण & & 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय जस्वप्र-०३२०/ प्र.क्र.४८/ पापु-११ , दि. ३०.०३.२०२० 


परिशिष्ट-४ 


(४) शा.नि. क्र. जस्वप्र-०११४/प्र. क्र. २८/ पापु-११, दि. -१०/०२/२०१४ 
१. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कार्यालये 


अ.क्र पदाचे नाव os 
प्रतिनियुक्ती कंत्राटी 
| भूवैज्ञानिक (प्रतिनियुक्ती / कंत्राटी) (प्रति जिल्हा२) १४ Pe 
2 भौगीलिक माहिती प्रणाली तज्ञ (प्रति जिल्हा १) 9 
3 निम्न व्यवसायी (डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (प्रति जिल्हा १) ७ 
४ क्षेत्र सहाय्यक (प्रति जिल्हा १) 9 
एकूण १४ २१ 
२. जिल्हा स्तरावर DWSM Cells 
मंजूर पदे 
वि eo प्रतिनियुक्ती कंत्राटी 
ca समाज व्यवस्थापन तज्ञ शा १२ 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय जस्वप्र-०३२०/ प्र.क्र.४८/ पापु-११ , दि. ३०.०३.२०२० 


परिशिष्ट-५ 


(५) शा.नि. क्र. जस्वप्र-०११४/प्र. क्र. ३४/ पापु-११, दि. -१७/०२/२०१४ 


१. पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था (वासो) 


मंजुर पदे 

अ.क्र. बदिल गोत प्रतिनियुक्ती | कंत्राटी 

१ | अभियांत्रिकी तज्ञ (सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन) | a a 

2 अभियांत्रिकी तज्ञ (पाणी गुणवत्ता) pe | शिक 

३ माहिती विश्लेषक |e | as 

४ समन्वयक (पाणी गुणवत्ता) 1 -_| ms 

षु कनिष्ठ /शाखा अभियंता २ | 
एकूण 2 8 

२. जिल्हा पाणी व स्वच्छता PTT कक्ष 
मंजुर पदे 

अ.क्र. पदाचे नाव sfiget [ear 

१ | उप मुख्य अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) ३४ Pe | 

2 कार्यालय अधीक्षक ३४ f= | 

3 लेखाधिकारी ३४ p= | 

४ लिपिक ३४ 1 - | 

4 अभियांत्रिकी तज्ञ (सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन) ३४ 
एकूण १३६ ३४ 

. ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभागीय कार्यालये (१७३ उपविभाग) 

= मंजुर पदे 

क्र. पदाचे नाव प्रतिनियुक्ती | कंत्राटी 

fa | सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) 1-1 १७३ 

२ TAA समन्वयक 1-1 १०५ 
एकूण 1-1 २७८ 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


